एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-39 मे,२०२४ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/ अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४. 
२म.वबा. वि. झा. नि. क्र. एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.६, दि. ०८.०५.२०२४. 
3) उपायुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयोआ/वाहनचालक/ 
०६- द. वि. पाणी / तरतूद मागणी /२०२७४-२५/३३२२, दि. ३०.०५.२०२४. 


शासन निर्णय:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय कार्यालयाची दूरध्वनी व वीजेची प्रलंबित देयके अदा 
करण्याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपक्रीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ येथे नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १.०० STE (अक्षरी रुपये एक लाख फ़क्त) एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अं.क्र. योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/उद्दिष्ट/ संगणक अर्थसंकल्पिय तरतूद | या आदेशान्वये वितरीत 
सांकेतांक २०२४-२५ करण्यात येत असलेला निधी 
Ea 2 3 1. ४छ_| 


| २२३६- पोषण आहार, 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प 
(०८)(०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) 

२२३६ १९४५ 


०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 62.40 - a 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६३/का.६ 


२. वरीलप्रमाणे निधी विहित नियमानुसार उपयोजनात आणण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी करावी. 

३. सदर ae निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५३११३४२४४६५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
S U N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 15bc62ef920 
D F O RAO 6ece42981aab126657128d7cadca447533, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77 
601CF425AA7979B907650965C8391 9DBA7D 
S A R DA R ९45807, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2024.05.31 14:56:16 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


५) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ Hew), HATS, मुंबई, 


६) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


